क्रीडा महर्षी प्रा. दि. ब. देवधर क्रीडा 
प्रबोधिनी विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार 
सुधारीत वेतन व थकबाकी व इतर भत्ते अदा 
करण्यासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी ३५२२/प्र.क्र.१४३ /क्रीयुसे २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


दि.१३.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये क्रीडा महर्षी प्रा.दि.बा.देवधर क्रीडा 
प्रबोधिनी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय,म्हाळुंगे,बालेवाडी येथील शाळेतील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. सुधारीत वेतनस्तरानुसार 
सुधारित वेतन निश्चिती दि.०१.०१.२०१६ पासून परिगणित करण्यात आली आहे. या शिक्षकांचे 
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन व त्यानुषंगाने अनुज्ञेय वेतनाची थकबाकी यासाठीचा 
निधी मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, (33) (०१) क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना (२२०४ २०६४), ३६. 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन)" या उद्दोष्टशीर्षामध्ये उपलब्ध करून घेण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


क्रीडा महर्षी प्रा.दि.ब. देवधर क्रीडा प्रबोधिनीचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, 
पुणे येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे सातव्या आयोगानुसार सुधारित वेतन व अनुज्ञेय 
वेतनाची थकबाकी व इतर देयके यासाठी रक्‍कम रू.२१७.०० लक्ष (रुपये दोन कोटी सतरा लक्ष 
फक्‍त) इतका निधी मंजूर करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, (३३) (०१) क्रीडा विद्यापिठाची स्थापना 
(२२०४ २०६४),३६,सहाय्यक अनुदाने (वेतन) "या लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 
करण्यात यावे. 


| उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा, ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावायाचा त्याच वेळी आहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बैंक खात्यात हा निधी ठेवू 
नये. 


॥ . राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विधि आदेड/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करून वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग 
करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी ३५२२/प्र.क्र.१४३/क्रीयुसे २ 


४. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. 
यासाठी संबंधीत उपसंचाळक/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौ सं. क्र. ९२/२०२३/व्यय-५, 
दि २५.१.२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेताक २०२३०२०९१५२७४३४८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ramdas Ganpat ® 
Dhumal 
(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
७) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य विधानमंडळ सचिवालय मुंबई 
८) प्रधान सचिव वित्त विभाग ( ळेखा व कोषागारे) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


) 
११) 
) 
) 
१४) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 


१५) वित्त विभाग ( सेवा ९) /व्यय-५ मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७) निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


